राज्यातील राष्ट्र पुरुष/थोर व्यक्‍ती यांच्या 
पुतळयांच्या देखभालीबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन परिपत्रक क्र.पुतळा२०१८/प्र.क्र.२१४/कार्या.२९ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १९ सप्टेंबर,२०१८ 


संदर्भ : शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, दिनांक २ मे, २०१७ 
व शासन शुध्दीपत्रक दिनांक ६ मे,२०१७ 
परिपत्रक :- 


राष्ट्र पुरुष/थोर व्यक्‍ती यांचे पुतळे उभारण्यासंदर्भात शासन निर्णय, सा.प्र.वि. दिनांक २ मे, २०१७ व शासन 
शुध्दीपत्रक दिनांक ६ मे,२०१७ अन्वये मार्गदर्शक तत्वे विहित करण्यात आली आहेत. पुतळा उभारण्यासंदर्भात 
विविध संस्था/संघटनांकडून प्राप्त झालेल्या निवेदनास अनुसरुन शासन/जिल्हाधिकारी यांनी वेळोवेळी मान्यता 
दिली आहे. मान्यता दिलेल्या पुतळयांची देखभाल पुतळा उभारणाऱ्या संस्थांनी करणे सदर मार्गदर्शक तत्वास 
अनुसरुन आवश्यक आहे. 
२. तरी जिल्हाधिकारी यांनी सर्व संबंधीत संस्थांशी संपर्क साधून मान्यता दिलेले सर्व पुतळे व त्या सभोवती 
असणारी उद्याने सुस्थितीत असल्याची खातरजमा करावी. 
३. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला आसून त्याचा संकेतांक २०१८०९१९१५३७१९४९०७ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, । 
Chhaya Kiran Wadte = डा 
(छा.कि.वडते 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. राज्यपाल,यांचे स्वीय सहायक 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 
३. सर्व मंत्री /राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
४. अ.मु.सचिव, (र.व का.) सामान्य प्रशासन विभाग यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय, मुंबई, 
५. अ.मु.सचिव, (गृह) गृह विभाग यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय, मुंबई 
६. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
७. सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, यांचे स्वीय सहायक मंत्रालय, मुंबई, 
८. सचिव, ग्राम विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक ,मंत्रालय, मुंबई, 
९ सर्व जिल्हाधिकारी 
१०.संचालक, उपवने व उद्याने, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. उप सचिव, सा.प्र.वि. (का-२९) यांचे स्वीय सहायक मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१२. निवड नस्ती (सामान्य प्रशासन विभाग / कार्यासन २९) 


